पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत 
वन विभागाच्या आखत्यारीत 
असलेल्या १४० अस्थायी पदांना सन 
२०२२-२३ मध्ये मुदतवाढ देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम २०२२/प्र.क्र.२१/फ-२ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २९ सप्टेंबर, २०२२ 


१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२२/प्र.क्र.२१/फ-२ 
दि. २१/०३/२०२२ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१८/०८/२०२२ 
४) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर 
यांचे पत्र क्र.जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.६२/२१-२२/९६, दि.२२/०८/२०२२व 
जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.४९/२१-२२/११५, दि.२०/०९/२०२२. 


शासन निर्णय:- 


"पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम अंतर्गत" वनविभागाच्या अखत्यारीत असलेली १४० अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र.? येथील दि.२१.०३.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासनाची मंजूरी देण्यात आली होती. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), नागपूर यांनी संदर्भ संदर्भ क्र.४ येथील दि.२२.०८.२०२२ व दि.२०.०९.२०२२ 
रोजीच्या Ta सन २०२२-२३ मध्ये सदर १४० अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. तसेच महसूल व वन 
विभागाने संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या अस्थायी पदाचा 
समावेश आहे. 


२. पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील १४० अस्थायी पदांना 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय दि.१८.०८.२०२२ च्या अधिन राहून दि.०१.०९.२०२२ 
ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांच्या वेतनावरील खर्च प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनेतर) ०१ 
वनीकरण, १०२ सामाजिक व क्षेत्र वनीकरण, 09 वनरोपण व मृद आर्द्रता आणि मृद संधारण (०१)(०१) 
वनरोपण मृद आर्द्रता आणि मृद संधारण (२४०६ ०२३८) ०१ वेतन या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा 
व सन २०२२-२३ यावर्षी त्याखालील मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२२/प्र.क्र.२१/फ-२ 


४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२९१२५८०७४५१९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUNIL PANDURANG य याकड 
PAN D HA R E की मय OU = REVENUE AND FOREST 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने) 
महसुल व वन विभाग 
प्रति :- 

१ .प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम मुंबई. 

५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे/धुळे/कोल्हापूर/पुणे/चंद्रपूर. 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

७.जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे/ कोल्हापूर / धुळे /ठाणे/ चंद्रपूर 

८. नियोजन विभाग(कार्यासन १४५४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय १०/अर्थसं-६), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन,म. व व.वि,.मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२२/प्र.क्र.२१/फ-२ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एफडीएम २०२२/प्र.क्र.२१/फ-२, 
दि. २९.०९.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत वन विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या १४० अस्थायी पदांचा 


तपशिल 
अ. पदाचे नाव पुणे | कोल्हापूर| ठाणे | चंद्रपूर | वन्यजीव | संशोधन | धुळे | प्र.मु.व.सं.. एकूण 
क्र मुंबई पुणे म.रा., | अस्थायी 
नागपूर । पदांची 
संख्या 
१ सहा.वनसंरक्षक शिक es क्ति oe eae Lj a fs 3] १ | 
२ । कनिष्ठ अभियंता दिव्य Py za बिच २ |_= | Es | 2 3 
३ | वनक्षेत्रपाल बिया 8 १ | - | 1 -_| २ १ | काका ट्‌ 
४ | वनपाल २ १४ 9 | - | aa ४ २ 1 -_| २९ 
५ | वनरक्षक & 34 १६ ta 8 २ 8 , =. ६७ 
६ | तैनाती वनरक्षक च्य ४ व्यि दिया ४ [=] a l=. ९ 
७ | लेखापाल विव & | १ Poa | शितल P= | क्क १० | 
८ लिपीक २ ae व्यि शि शिक २ Pe foe! 4 
९ । सर्वेक्षक =| pa व्यि | = | P= | =| = 1-1 पिके 
१० अनुरेखक Lal La cal Ee | Eee | a po 1१ | 
[4a | वाहनचालक Pee | २ चिं aa शिया P= | T= | P= | 2 
१२ | शिपाई चिञ २ | - | 1 | ; = | 1 - | Y= | P= | 2 
१३ | माळी द्व 1 -_| cal |e i = | 2 a | = | २ 
एकूण 0 | ७१ | २४ | a | १२ १३ ८ | १__| | ao | 


Digitally signed by SUNIL PANDURANG PANDHARE 


SUNIL PAN DU RANG DN: CN = SUNIL PANDURANG PANDHARE, C = IN, 
PANDHARE 


GOVERNMEN 
MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT 
2022.09.29 13:00:48 +05'30 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


